कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी 
भाडेतत्वावर वाहने घेण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : वाहन-२०२३/प्र.क्र.१७०/प्रशा.२ (रोजगार), 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२३ 


१) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०१५/ 
प्र.क्र.१४५/प्रशा.२, दिनांक २६ जुळे, २०१७ 

२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, यांचे पत्र क्रमांक : 
कौविरोवउआ-२/रवका-१/वा.भाडे /न.क्र.१३६/८६२-६७, दि.२५ जानेवारी, 2023 


ज्ञापन :- 

आपणास कळविण्यात येते की, आयुक्त, pret विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवीमुंबई यांच्या अधिनस्त जिल्हा कार्यालयाच्या कार्यालयीन कामासाठी वाहन आढावा 
समितीने संदर्भ क्रमांक १ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार ३० जिल्हा कार्यालयाना वाहने भाडे तत्वावर 
घेण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ अन्वये शासन मंजूरीकरीता सादर करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार ३० जिल्हा कार्यालयांना पदनामानुसार अनुज्ञेय असलेल्या वाहन आढावा समितीने अनुज्ञेय 
केलेल्या वाहने भाडेतत्वावर घेण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या ज्ञापनान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ) वाहने भाडयाने घेण्यासाठी विहीत पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी 
ब) जिल्हा शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाने वाहन भाडयाने घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या 
दराप्रमाणे, मासिक ३००० कि.मी. या दराप्रमाणे x १२ महिने = ३६,००० कि.मी. 
च्या मर्यादेत भाडेतत्वावर वाहने भाडयाने घेण्यात यावीत. 
क) सन २०२३ या वर्षाकरीता मंजूर असलेला निधी हा २४-पुरेसा नसल्याने 
याकरीता अतिरिक्त निधीची मागणी येत्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे 
करण्यात यावी. 
२. यावरील येणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यायत यावा व सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा, 
लेखाशिर्ष, मागणी क्रमांक झेड ए२ , 
२२३० सेवायोजन कार्यालये (अनिवार्य) 
१०१ सेवायोजन सेवा, (०१) सेवा योजन सेवा,(0१) (०१) सेवायोजन कार्यालये, 
१३ कार्यालयीन खर्च, (२२३० ११६१) 


3. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय, दिनांक 90.08.2094 नुसार वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारामध्ये सुधारणा यामधील उप विभाग दोन अनुक्रमांक ४६ पुस्तिकेतील अनुक्रमांक १३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१७०/प्र्ा.२ (रोजगार) 
नियम क्रमांक ६० व ६१ अन्वये प्रशासकीय विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्या 
अधिकाराचा वापर करुन सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.ov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०५२४१७४१४५६९०३ असा आहे. सदरचे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव, कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवीमुंबई 
३) महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा / लेख व अनुज्ञेयता) , मुंबई/ नागपूर 
) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
) सर्व सबंधित उप आयुक्‍त (आयुक्‍तालयामार्फत ) 
) सर्व सबंधित सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद, 
(आयुक्तालयामार्फत) 
४) सर्व सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


